महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ 
डॉ. सतिश ईश्वर महाजन, वैद्यकीय अधिकारी, 
जिल्हा रूग्णालय,जळगाव यांच्या राजीनाम्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेशा, क्रमांकः राजीना २०२३/प्र.क्र.9६८ /सेवा 3 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक : ०४ डिसेंबर, २०२३. 


वाचा :- 


१) डॉ. सतिश ईश्वर महाजन, वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ यांनी दि.३०.०५.२०२३ रोजी दिलेली 
राजीनाम्याची नोटीस 

२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः एसआरव्ही १०९२/१०३३/प्र.क्र. ३3३/९२/ ८, 
दिनांक ०२/१२/१९९७. 


प्रस्तावना:- 


डॉ. सतिश ईश्वर महाजन, वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ,जिल्हा रूग्णालय, जळगाव यांची नियुक्ती 
स्वतंत्र निवड मंडळामार्फत झाली असून त्यांनी दि.३०.०५.२०२३ रोजीच्या अर्जान्वये शासन सेवेतील 
त्यांचा वैद्यकीय अधिकारी गट-अ या पदाचा राजीनामा शासनास सादर केलेला आहे. 


शासन आदेठा : - 


प्रस्तावनेत नमूद वस्तुस्थिती विचारात घेता, डॉ. Ua ईश्वर महाजन, वैद्यकीय अधिकारी, गट- 
अ, जिल्हा रूग्णालय, जळगाव हे राजीनामा मंजूरीच्या उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.२ येथील 
दि.०२.१२.१९९७ रोजीच्या शासन निर्णयातील अटी व शर्तीची पूर्तता करत आहेत. त्यांनी त्यांच्या 
संदर्भाधीन क्र.१ च्या अर्जान्वये नोटीस देवुन शासन सेवेतील त्यांच्या वैद्यकीय अधिकारी गट-अ या पदाचा 
राजीनामा शासनास सादर केलेला आहे. त्यानुसार डॉ. सतिठा ईश्वर महाजन, वैद्यकीय अधिकारी गट-अ, 
जिल्हा रूग्णालय, जळगाव यांचा दिनांक ३०.०६.२०२३ पासून राजीनामा मंजूर करण्यात येत आहे. 


२. सदर झासन आदेश वाचा येथे नमूद शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, दि.०२.१२.१९९७ 
अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार व त्यातील तरतुदीनुसार तसेच 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा) नियम, १९८१ मधील नियम २२ (१) मधील तरतुदीनुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


शासन आदेशा क्रमांकः राजीना-२०२३/प्र.क्र.9६८/सेवा-३, 


3. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२३११२४१२१७४२२८१७ असा आहे. सदर झासन अदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SANJAY DHONDU 


DAGALE 

S A N J AY DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=91c5ac1bc356eb88dac279997 


¢206f0bc13ac253742cc3f97488b07¢836 
57b5f, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
serialNumber=02E1EAC848EB66AA47B 


B931E6668D24F8AEF7B3F3FA0341F359 
62CC85B518C62, cn=SANJAY DHONDU 
DAGALE 

Date: 2023.12.04 17:03:59 +05'30' 


(सं.धों.डगळे ) 
अवर सचिव, महारष्ट्र शासन. 


१) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), मुंबई. 

२) महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), नागपूर. 
) आयुक्त, आरोग्य सेवा, मुंबई 

) संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

) उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ, नाशिक. 
) 

) 

) 


CC Aw 


o~ 


4 


£53) 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, जळगाव. 

जिल्हा शल्यचिकित्सक, जळगाव. 

डॉ. सतिश ईश्वर महाजन, वैद्यकीय अधिकारी गट-अ (उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक 
मंडळ, नाशिक यांच्यामार्फत.) 

९) निवडनस्ती (सेवा ३). 


S 


८ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


